महिला व बाल विकास विभाग (खुदद) 
च्या ई-गर्व्हनन्स (२२५१ ०८७५) या 
लेखाशिर्षातर्गत निधी वितरित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- १ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/॥)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH), दि.२०/०३/२०१८. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०.०१.२०२१. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२१.०५.२०२१. 
४ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ॥७>5/प्र.क्र.३११/का-८, दि. २३/०३/२०२१. 
५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.१५.०३.२०२२ 
६) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/ का-१, 
दि. २२/०९/२०२२ 
७ महिला व बाल विकास विभाग , शासन ज्ञापन क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१)/का-१, 
दि. २२/०९/२०२२ 
८) महिला व बाळ विकास विभाग , शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१३/०२/२०२३ 
९) महिला व बाल विकास विभाग , शासन ज्ञापन क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१)/का-१,दि.१४/०२/२०२३ 


प्रस्तावना:- 


महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. करीता 
संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणी (२२५१०८७५) या लेखाशीर्षातर्गत १७- संगणक खर्च या 
उछ्िदष्टाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता उपलब्ध निधीचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र बाब तपशिल 
| 9 | मूळ अर्थसंकल्पिय तरतुद रु. ५०० लक्ष 
२ वित्त विभागाकडून या विभागास प्राप्त तरतूद रु. ३५० लक्ष 
३. विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरित | रु. २१० लक्ष 
४ विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरित | रु. १४० लक्ष 
करावयाचा निधी 


या विभागात कार्यरत असलेल्या केपीएमजी या संस्थेच्या ५ माहिती तंत्रज्ञान सह्लागारांचे माहे जानेवारी 
२०२२ ते पासून अद्याप पर्यंतचे मानधन प्रलंबित आहे. त्यापैकी जानेवारी २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचे ९ महिन्यांचे 
थकित मानधन अदा करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी ई- गव्हर्ननस अंतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीपैकी रु.१,४०.०० लक्ष निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ /का-१ 


झासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालये,महामंडळे, आयोग इ. करीता ई- 
गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणी अंतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी रु.१,४०.०० लक्ष निधी 
खाली नमूद बाबीसाठी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र बाब निधी वितरण रक्‍कम 
| केपीएमजी संस्थेच्या ५ माहिती तंत्रज्ञान सल़्लागारांचे थकित रु. १४०.०० लक्ष 
मानधन 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प, 
(०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च ( 2249 ०८७५) अंतर्गत सन २०२२-२३ 
या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने सन २०२२-२२ करिता बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२११६४९३१७५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  ॥॥_॥॥॥ दा कवळी 


'1d4b23bf78aed84b65da2df697e90253efe26e74e9201 
O6cdf94359074591e9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


, st= Maharashtra, 
R AJ E N D R A P AR AB serialNumber=ASF27DD1 CAC595286F2C1DAaDF6DB2E8C87187 
3C7730DC9259F OAF 1546BDD4CA, cn=NILIMA RAJENDRA PARAB 


Date: 2023.03.21 16:56:37 +05'30' 


(निलिमा परब) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 
आहरण व संवितरण अधिकारी ( रोखशाखा ), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प- का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (का-१),महिला व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


2 2 ७ & £ <£ &€ ९2 २2 २2 


So A, Se Re eS ee » . फटकाही 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८. 
१९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


